राज्य परिवहन महामंडळामार्फत अन्न, 
नागरी पुरवठा विभागाच्या मालवाहतूकी 
संदर्भात समिती नियुक्‍त करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एसटीसी- १०२०/प्र.क्र.३७०(१/परि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २० मे, २०२१. 


संदर्भ : शासन निर्णय क्र.एसटीसी- १२०/प्र.क्र.३७०/परि-१, दिनांक २० मे, २०२१. 


शासन निर्णय :- 


राज्य परिवहन महामंडळाकडे उपलब्ध असलेली माळ वाहतुकीची वाहने विचारात 
घेता अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग वगळता इतर विभागामार्फत निविदा प्रक्रिया 
करून खाजगी माल वाहतूकदार यांच्यामार्फत जी वाहतूक करण्यात येते, त्यामध्ये राज्य 
परिवहन महामंडळास २५ टक्के माल वाहतूकीचे काम निविदा प्रकियाव्दारे निवड करण्यात 
आलेल्या खाजगी वाहतुकदारांना जो दर अनुज्ञेय करण्यात येईल त्या दराने देण्यात यावे, 
असे संदर्भाधिन दिनांक २० मे, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये निदेशित करण्यात आले आहे. 


२. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या मालवाहतुकीच्या बाबतीत 
मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


१) अपर मुख्य सचिव (वित्त) - - झ।ध्यक्ष 

२) अपर मुख्य सचिव (महसूल) - - सदस्य 

३) अपर मुख्य सचिव (परिवहन) - सदस्य 

४) सचिव (अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण) - सदस्य 

५) व्यवस्थापकीय संचालक, म. रा. मा. प. महामंडळ - सदस्य सचिव 


सदर समितीने अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाची २५ टक्के मालवाहतूक 
राज्य परिवहन महामंडळाकडून करण्यांसदर्भात व्यवहार्यतेबाबत एक महिन्याच्या आत 
शासनास अहवाल सादर करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी- १०२०/प्र.क्र.३७०(१)/परि-१ 


३. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५२०१४५३४९४१२९ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Meghana Gaurav so 


Shinde ण णणेणेणा 
(मेघना गौरव शिदे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


Digitally signed by Meghana Gaurav Shinde 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Deaprtment, postalCode=400032, st hi 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन , मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

सर्व मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
मा.अध्यक्ष , महाराष्ट्र विधान सभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 


७. मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधान सभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 


. मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 


९. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. अपर मुख्य सचिव (महसूल), मंत्रालय, मुंबई. 

११. अपर मुख्य सचिव (परिवहन), मंत्रालय, मुंबई. 

१२. सचिव (अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण), मंत्रालय, मुंबई. 

१३. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
२१. निवडनस्ती/परि १. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


